सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत रु.९६२.१७ लक्ष 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. STS -०४२३/प्र.क्र.८१/१४-अञे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- 9) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र ४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३. 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. STS -०४२३/प्र.क्र.८१/१४-अ, दि. ११/०५/२०२३ 
३) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. STS -०४२३/प्र.क्र.८१/१४-अ, दि.०७/०८/२०२३ 
४) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. STS -०४२३/प्र.क्र.८१/१४-अ, दि.२८/०८/२०२३ 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/सं.प्र./ई-गव्हर्नन्स/३४५१-२७८२/३०२४/२०२४, 
दि. २९/०१/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


कृषि व पदुम विभागाचे (ge), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्‍तालयामार्फत ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात, तसेच विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येते. 
सदर योजनेंतर्गत मंजूर झालेली रक्‍कम कृषि विभाग (खुद्द तसेच कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना 
आवश्यकतेनुसार विभागून वितरीत करण्यात येते. 


२. ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजनांतर्गत योजना असून सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये 
सदर योजनेसाठी (३४५१ २७८२) एकूण रुपये २५ कोटी अर्थसंकल्पित केले असून वित्त विभागाच्या संदर्भ 
क्र. १ येथील परिपत्रकानुसार सन २०२३-२४ च्या अनिवार्य व कार्यक्रमखर्चासाठी अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीच्या Wo टक्के म्हणजेच रु. १७.५० कोटी निधी प्रथम नऊमाहीकरिता राज्य ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रमासाठी विभागास उपलब्ध करुन दिला असून त्यानुसार राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास 
दि. ११ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. वित्त 
विभागाने विभागास वितरणास उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी रु. ५००.९१ लाख निधी संदर्भ क्र. २ 
ते संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयांन्वये कृषि विभाग (खुद्द) व आयुक्‍त (कृषि) यांस वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. 


सबब, कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ५ येथील प्रस्तावान्वये सादर केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने 
व कृषि विभाग (ge) करीता दि. ०३ जानेवारी,२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीमध्ये मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध निधीच्या 
मर्यादेत रु.९६२.१७ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः STS -०४२३/प्र.क्र.८१/१४-अ, दिनांक - ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन निर्णय :- 

१. सन २०२३-२४ मध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमळबजावणी करण्याकरिता रु. ९६२.१७ लक्ष (रुपये 
नऊशे बासष्ट लक्ष सतरा हजार फक्त) निधी कृषि विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई व कृषि आयुक्तालय, 
पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पुढील बाबींसाठी खर्च करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रक्‍कम रुपये लाखात) 
अ.क्र. खर्चाची बाब वितरीत 
करावयाचा 
निधी 
१ | AL. अ.मु.स. (कृषि) यांच्या बेठक दालनात Video Conferencing साठी स्मार्ट T.V २.२५ 
खरेदी करणे 
2 मा. सचिव (पदु) यांच्या बैठक दालनात Video Conferencing ची यंत्रणा उपलब्ध ६.०० 
करुन देणे 
३3 | कृषि विभागांतर्गत अँप्लिकेशन विकसन /व्यवस्थापन /देखभाळ आणि Social २१.८२ 
Media साठी मनुष्यबळ 
४ । नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेतर्गत निधी वाटपाकरीता पोर्टल विकसन/ २.६८ 
व्यवस्थापन/देखभाल 
५ | हार्डवेअर खरेदी /दुरुस्ती /देखभाळल - (डेस्कटॉप, Mex, सर्व्हर,(॥२5 व बॅटरी, ४८०.०० 


टॅबलेट, स्कॅनर, SSD, इन्व्हर्टर, Rada, लॅपटॉप, केबल, प्रिंटर कारटेज/टोनर 
रिफिलिंग, प्रिंटर्स पार्टस, पेन ड्राइव्ह, हार्ड डिस्क, बायोमेट्रीक मशीन इ.) 


६ | MS Team चे ३८ परवाने करिता सेवाशुल्क ०.०३ 
७ | कृषि विभागाच्या आज्ञावलीकरिता Cloud व्यवस्थापन, SSL प्रमाणपत्रे, ५४.७५ 
खरेदी/नुतनीकरण इ. संदर्भात सेवाशुल्क अदा करणे 
८ | आयटी तांत्रिक सल्लागार सेवा १०९.८२ 
९ | महआअँग्रीटेक प्रकल्प अंतर्गत विकसन/ व्यवस्थापन/ देखभाल २८४.८२ 
एकूण ९६२.१७ 


२. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. ९६२.१७ ळाख (रुपये 
ql बासष्ट लाख सतरा हजार फक्त) निधी वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(02) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (3849 २७८२),१७ संगणक खर्च 

३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ९६२.१७ लाख निधीपैकी कृषि विभाग (खुद्द) 
करिता वितरीत निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी अवर सचिव (रोख शाखा), कृषि व 
पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उप सचिव (रोखशाखा), 
कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS -०४२३/प्र.क्र.८१/१४-अे, दिनांक - ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


त्याचप्रमाणे, आयुक्‍त (कृषि) कार्यालयाकरिता वितरीत निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी 
आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत अँग्रीस्टॅक प्रकल्पांकरीता सॉफ्टवेअर विकसन/ व्यवस्थापन/ 
देखभाल या बाबीकरीता दि. ०७/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत रु.४१.३४ निधीपैकी 
बचत असलेला रु.१७.०४ लाख निधी “कृषि विभागांतर्गत अँप्लिकेशन विकसन /व्यवस्थापन 
/देखभाल आणि Social Media साठी मनुष्यबळ” या बाबीकरीता वापरण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त बाब निहाय निधी मागणी व निधी लवकरात लवकर खर्च होणे 
या बाबी विचारात घेऊन या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधीचे आवश्‍यकतेनुसार पुनर्वितरण आयुक्‍त 
(कृषि) यांच्या स्तरावर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र ४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे . 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०५१२१३५०१३०१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
M AH E N D RA DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=98471 -29efa7aa62661b16d1619a1 bfaféd99b23ec6836d8d498d079 
7965898, pr ICode=400032, ‘Maharas| 
INumbe :761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46BAAGE 
A9B8BD1F47C2642, -MAHENDRA SOPAN GHADGE 
2024.02.05 12:16:28 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 


) 

) मा.मंत्री (कृषि), Faroe यांचे खाजगी सचिव 

) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य /महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
) 
) 
) 
) 


AD 


AV 


LZ xX 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


£38) 


(> ६८ 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve Dae wae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


